अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, 
रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व मंडळाच्या अधिनस्त 
असलेल्या २ विभागीय कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०३.२०२२ 
ते ३१.०८.२०२२ कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ३०.०३.२०२२ 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२४/२१/लाक्षेवि (आस्था),दि.३०/०९/२०२१ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.२२/०२/२०२२ 
३. अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव,रत्नागिरी यांचे 
पत्र जा.क्र.रपांम/आ-५/३९९, दि.०४/०२/२०२२ व क्र.रपांम/आ-५/ ९०२, 
दि.२५/०३/२०२२, क्र.रपांम/आ-५/९०३/२०२२, दि.२५/०३/२०२२ 


प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या अधिनस्त 

असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (३) कार्यकारी अभियंता, 
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग, अंबडपाल व (४) मंडळ कार्यालयांतर्गतची अधिसंख्य पदे या कार्यालयांतील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी 
पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय 
व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४८ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४८ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


झासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे मंडळ कार्यालय व 
त्याअंतर्गत विभाग, कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ४८ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२२ ते 


दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी मुदतवाढ 
अ कार्यालयाचे नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी | मुख्य लेखाक्लीर्ष व उपलेखा 
ती 101. आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 
१ | अधीक्षक अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे १४ 
न = | 
मंडळ कुवारबांव, 
रत्नागिरी : मागणी क्र.आय-३ 
अभियंता २७०१- मोठे व मध्यम 
२ | कार्यकारी ; ह कल Lane 
रत्नागिरी पाटबंधारे ; _ 
विभाग, रत्नागिरी ८०-सर्वसा 
; a ००१, संचालन व प्रशासन, 
अभियंता,सिंधुदुर्ग ७२ se (08) परिरक्षण आस्थापना 
पॉटवंधारे विभाग (०४(०२)अधीक्षक अभियंता 
अंबडपाल | कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
४ | अधिक्षक अभियंता रत्नागिरी (अनिवार्य) 
यारे २७०११६४५ 
रत्नागिरी पाटबंधारे ra ( ) 
मंडळ, कुवारबांव- 4 
रत्नागिरी अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २११ छट 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४८ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, HARA, रत्नागिरी या मंडळातर्गत कार्यालयातील 
आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
Rea नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व 


किंवा 


दि.३१/०८/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०३/२०२२ते दि. 
३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 

दि.२२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 

आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३३११५१२१६५७२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA 5-४॥॥ eae 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM serene 


Date: 2022.03.31 15:13:13 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ ते ६ विवरणपत्रे 


प्रत:- 


१.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- 32,32, 

४ .मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी; 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका- 
यांवर राहील. तसेच HRMS प्रणालीवर सर्व कार्यालयाची पदे अद्यावत करुन, त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यात 


यावा. 

६. कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग,रत्नागिरी. 

७. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग,आंबडपाल. 

८. वित्त विभाग ( व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
९.लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ३०.०३.२०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व मंडळाच्या अधिनस्त 
असलेल्या २ विभागीय कार्यालयांतील नि. अ. आस्थापनेवरील व रु. अ.आस्थापनेवरील पदे 


दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी मुदतवाढ 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी । मुख्य Heat व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील मुदतवाढ | आस्थापनेवरील मुदतवाढ 
मंजूर पदांची संख्या मंजूर पदांची संख्या 
a ? 3 हू yg 
१ | अधीक्षक अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे १४ 
. कुवारबांव = ___, शि 
wee >| (सोबत विवरणपत्र १) 
रत्नागिरी 
चा मागणी क्र.आय-३ 
र ळत बार 7 पाया ७९ ३७ २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
न प ae होव ae eee eee ८०-सर्वसाधारण 
भाग वरण वरण षु . 
वेभाग, रत्नागि (सोबत विवरणपत्र २) (TIT वेवरणपेत्र १). | cog चालने a शासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
3. | कार्यकारी oe) eee 
afta, Regs ७२ qq (0%)(02) अभियंता कोकण 
: १०0 ७ क्क 
Hee. वाग पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
Tega विभाग, | (सोबत विवरणपत्र ३) (सोबत विवरणपत्र ६) (अनिवायी 
अंबडपाल 
(२७०११६४५) 
४ | अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे ४६ 
मंडळ, कुवारबांव- > 
रत्नागिरी अंतर्गतची । (सोबत विवरणपत्र ४) 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २११ ४८ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RAD NYA S H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 5 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MESHRAM 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.03.31 15:13:31 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.४९/२०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३०.०३.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर | दि. ०१.०३.२०२२ ते 
पदे ३१.०८.२०२२ 
साठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
i ? 2 हू 
१ अधीक्षक अभियंता १ १ 
२ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता १ १ 
३ क. अ. /झा.अ./स.अ.श्रे. २ ३ Le 
8 अधीक्षक १ १ 
५ | प्रमुख आरेखक १ १ 
& सहा. आरेखक १ १ 
9 प्रथम लिपीक १ १ 
८ वरिष्ठ लिपीक ४ १ 
९ कनिष्ठ लिपीक 8 LC - 4 
१० | लघुलेखक उच्चश्रेणी १ १ 
११ टंकलेखक ३ ३ 
१२ संगणक १ १ 
१३ वाहनचालक १ १ 
१४ नाईक १ १ 
१५ | शिपाई ३ शक 
१६ चौकीदार १ Lo | 
एकूण २८ aa 
PRADNYA SHYAM न 
MESHRAM Meese र 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.३०.०३.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-२ 
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग , रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
a ae ? 3 g 
q कार्यकारी अभियंता १ १ 
२ उपकार्यकारी अभियंता १ १ 
३ कनिष्ठ अभियंता/ ४ १ 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल १ 
4 सहा. आरेखक १ Po 
& प्रथम लिपीक १ 1 = — | 
9 वरिष्ठ लिपीक षु १ 
कनिष्ठ लिपीक ४ ie 
९ टंकलेखक ३ १ 
१० भांडारपाल १ fF - | 
११ । सहा.भांडारपाल १ १ 
१२ । वाहनचालक १ १ 
१३ नाईक १ १ 
१४ | शिपाई ५ fF 
१५ । चौकिदार १ i 24 
१६ | वरिष्ठ द.कारकून १ १ 
१७ | दप्तर कारकून ३ ३ 
१८ आरेखक १ १ 
एकूण ३६ १३ 
PRADNYA SHYAM ही य री 
MESHRAM aoe 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, नातूनगर 


अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
x aa ? 3 8 
q उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा १ q 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक q q 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक १ १ 
६ टंकलेखक q q 
9 वाहनचालक १ १ 
८ दप्तर कारकून २ २ 
९ शिपाई २ २ 
१० चौकौदार q q 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, दापोली 
अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर प दि.१.०३.२०२२ ते 
दे ३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
Nl. ? 3 ह 
q उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा 8 ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक q q 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक १ १ 
६ टंकलेखक q q 
9 वाहनचालक १ १ 
स्थापत्य अभि.सहा. 8 ४ 
शिपाई २ २ 
१० चौकौोदार q q 
एकूण १८ १८ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, कुवारबाव 


अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
| aa ? 3 8 
१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभि./झाखा 8 ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ १ 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ १ 
५ | अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक q q 
७ | वाहनचालक १ १ 
स्थापत्य अभि.सहा. 8 ४ 
९ | शिपाई २ २ 
१० | चौकीदार १ १ 
एकूण १८ 1१७ | 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, चिपळूण 
अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
| १_| ? 3 8 
१ | उपविभागीय अभियंता १ 
२ | कनिष्ठ अभि./शाखा 8 ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
वरिष्ठ लिपिक १ १ 
कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक १ १ 
७ । वाहनचालक १ १ 
स्थापत्य अभि.सहा. 8 ४ 
शिपाई २ २ 
qo | चौकीदार q q 
एकूण १८ १८ 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची १०३ ७९ 
एकूण बेरीज 
PRADNYA SHYAM कल 
MESHRAM Dato: 2022.03.81 1521428 40890" 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन ज्ञापन क्र. मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.४९/२२ )/लाक्षेवि(आस्था), दि. 30.03.2022 चे सहपत्र 


विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
शि आ ? 3 8 
q कार्यकारी अभियंता १ १ 
२ उपकार्यकारी अभियंता १ १ 
३ कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल १ १ 
4 आरेखक १ १ 
६ सहा. आरेखक q q 
9 प्रथम लिपीक १ q 
८ निम्न श्रेणी लघु लेखक १ १ 
९ वरिष्ठ लिपीक षु १ 
१० कनिष्ठ लिपीक ४ 8 
११ टंकलेखक ३ ३ 
१२ भांडारपाल १ १ 
93 संगणक १ १ 
१४ | सहा.भांडारपाल १ १ 
१५ | वाहनचालक १ १ 
१६ नाईक १ १ 
१७ शिपाई षु प 
१८ चौकिदार q q 
एकूण ३४ ३४ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग कणकवली 
अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार । दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
| ae | 2 3 8 
१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रे-२ १ q 
3 | वरिष्ठ लिपिक q q 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक १ १ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


७ | वाहनचालक १ १ 
८ | दप्तर कारकून २ २ 
९ | शिपाई २ २ 
१० । चौकीदार q q 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग सांवतवाडी 
अ.क्र पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
ae | ? 3 ह 
१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ १ i | 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ १ 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ a, a 
५ | अनुरेखक १ a 
६ | टंकलेखक q q 
७ | वाहनचालक १ १ 
दप्तर कारकून २ २ 
शिपाई २ 10 
qo | चौकीदार q q 
एकूण १३ 1 ७ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार । दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
1 १_| ? 2 8 
q उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभियंता/झाखा १ १ 
अभियंता/ स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक q q 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक १ १ 
नि टंकलेखक q q 
9 दप्तर कारकून २ (_-___ - णः... _4| 
८ वाहनचालक १ १ 
९ शिपाई २ २ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


१० चौकीदार १ १ 
एकूण १३ 1 १ | 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा कोनाळकट्टा 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे । दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
१ क.अ./झा.अ. १ १ 
स्था.अ.सहा. १ १ 
शिपाई Ce a ee 
एकूण २ २ 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा Gast 


अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

१ A/a. q q 
स्था.अ.सहा. १ १ 
शिपाई a Po 
एकूण २ 2 

कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग are - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा बांदा 

१ क.अ./शा.अ. १ १ 

२ स्था.अ.सहा. १ १ 

३ शिपाई शिका 116 
एकूण २ २ 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा रोनापाल 


१ क.अ./ शाअ. १ १ 
२ स्था.अ.सहा. १ १ 
३ शिपाई 1. के || 16 
एकूण ns, _| 11१ 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची ७८ ७२ 
एकूण बेरीज 
PRADNYA SHYAM ११-४७ stivan nesta c= 
MESHRAM fois कहता ची म 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 
पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. 30.03.2022 चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 
कार्यालयाचे नाव:- रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी 
अधिसंख्य पदांबाबतची माहिती 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
१ ? 2 
q क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे.२ १५ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १३ 
३ कालवा निरीक्षक १ 
8 मोजणीदार २ 
षु शिपाई १५ 
एकूण ४६ 
PRADNYA SHYAM 0001011. 
MESHRAM त awe 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ३०.०३.२०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र 8 ५ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 
दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ. | कार्यालयाचे संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
क्र. नांव कार्यरत दिनांक 
१ २ ३ 8 4 & 

१. | पाटबंधारे कारकून १ १ | सौ. दिपीका दिपक सांवत ३१/०३/२०२२ 
विभाग मजूर 9 q | श्री.भरत सखाराम मोरे ३१/०५/२०२३ 
गध २ | श्री.अशोक तानू धोत्रे ३१/०५/२०२३ 

३ | श्री.चंद्रकांत दिनकर धोत्रे ३१/०५/२०२२ 
४ | श्री.रमेश सखाराम मांडवकर ३०/०६/२०२२ 
५ | श्री.पांडूरंग दगडू झाडाणे, ३१/०५/२०२२ 
६ | श्री.अंकूड शिवाजी बेलोसे, ३१/०३/२०२४ 
७ | श्री.गौतम हरिश्वंद्र धोत्रे, ३१/०५/२०२५ 
चौकिदार १ १ | श्री. सुभाष धोडू साळवी ३०/९/२०२२ 
एकुण ९ 

२. | पाटबंधारे मजूर ८ १ | श्री. अनंत गंगाराम पवार ३१/०३/२०२४ 

ae २ | श्री. संतोष पांडुरंग शिंदे, ३१/०५/२०३० 
३3 | श्री. महादेव धोडू पारदळे ३१/७/२०२४ 

४ | श्री. एकनाथ सिताराम शिगवण, ३१/०५/२०२५ 

८ | श्री चंद्रकांत सखाराम सनगरे ३१/०५/२०२३ 

चौकोदार १२ |१ | श्री.अशोक केशव कदम ३१/१२/२०२६ 

२ | श्री. सुनिल रामचंद्र गुरव ३१/०८/२०२९ 

3. | श्री. सुरेश श्रीपत साळुंखे ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ. | कार्यालयाचे संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
क्र. नांव कार्यरत दिनांक 
४ | श्री. गंगाधर यडावंत नारकर, ३०/०६/२०२७ 
५  । श्री.दत्ताराम गंगाराम झगडे ३१/०५/२०२३ 
६ | श्री. सदानंद बाब्या सनगरे ३१/०५/२०२२ 
७ | श्री. संजय आबाजी जाधव ३१/०५/२०२६ 
८ | श्री. रमेश कृष्णा तांबडे ३१/०५/२०२२ 
९ | श्री. बाबू धोडू निर्मळ ३१/०५/२०२५ 
qo | श्री. चंद्रकांत रामचंद्र शिदे ३१/०७/२०२३ 
११ | श्री. करिम अब्दुल रहेमान बावडेकर ३१/०५/२०२४ 
१२ | श्री. सिताराम तुकाराम रामाणे, ३१/०५/२०२५ 
मदतनीस १ श्री. अंकुड कृष्णा वीर ३१/०५/२०२४ 


सफाई कमगार १ | सुब्राव रामा अनंतपूरकर ३१.०१.२०२५ 
Ld 


३ | पाटबंधारे चौकीदार १ 
उपविभाग 


दांग मजूर ४ ३१.०३.२०२६ 
श्री. पुंडलिक गोपाळ घाडे ३१.११.२०२४ 

श्री. अनंत Badd मोरे ३१.०५.२०२३ 

श्री. श्रीमंता सायबन्ना अवरादी ३१.०७.२०२६ 

पहारेकरी १ श्री. हसन शोख अहमद रुमाणे ३१.०५.२०२२ 


एकूण & 
एकूण एकंदर ३७ 
Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
P RA D N YA 5 H YAM DN. CN = PRADNYA SHYAM MESHBAM: C = 
MESHRAM व een eeprom 
Dak soo at 15:15:19 +05'30" 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४९/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ३०.०३.२०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-६ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 
दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०.२०२२ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ. | कार्यालयाचे नाव संवर्ग पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
क्र. पदनाम । कार्यरत दिनांक 
१ २ 4 & 


१ | पाटबंधारे चौकीदार श्री.चंद्रकांत नारायण पडवळ ३१/०१/२०२८ 
विणा श्री.कृष्णा रामचंद्र राणे १/०८/२०२२ 
0) [४] 
कणकवली कृ ३ 
श्री.चंद्रकांत सखाराम दळवी ३०/०४/२०२९ 
गणपत गोपाळ सावंत ३१/०५/२०२२ 
गणपत शांकर गवस ३१/०८/२०२३ 


we | १ श्री.ज्ञानेश्वर बजरंग परब ३१/०३/२०३० 


एकूण 
२ | तिलारी पाटबंधारे | कारकून १ श्री. भगवान हरी केसरकर ३१.०१.२०२३ 
oe मजूर q श्री. चंद्रकांत रामचंद्र घाटकर १.१२.२०२२ 
सावंतवाडी 1२.२० 
सावंतवाडी “ 3 
एकूण २ 
, चौकोदार ३ श्री.प्रदिप रघुनाथ तोरस्कर ३१/०५/२०२३ 
पाटबंधारे 
३ | उपविभाग श्री.अप्पा जयराम आंगणे २८/०२/२०२५ 
सावंतवाडी : 
श्री.अनंत शिवराम घाडी ३०/०४/२०२८ 
३ 
एकूण एकंदर । एकूण ei 
PRADNYA SHYAM — ) Scaicimehtianat tenia cones, 
MESHRAM Soe 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


